महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण यांना 
अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत कार्यक्रम अंतर्गत 
(N.R.S.E) अंतर्गत सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षासाठी अनुदान वितरित 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०१मार्च, २०१९. 


वाचा :- 

१ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 

२) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांचे क्रमांक: लेखा / बीपी-००६ / एन.आर.एस.ई / ८- 
१९ / 983, दिनांक १०/०१/२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) पुणे यांना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता 
अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (N.R.S.E) अंतर्गत राबवावयाच्या योजनांसाठी “मागणी क्रमांक 
के-६, मुख्य लेखाशीर्ष २८१०-अपारंपारिक ऊर्जा साधने “याखाली रु.९०.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आळेला आहे. तसेच, जुले, २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी 
मागणीद्वारे रु.५३.२६ कोटी इतकी अतिरिक्त तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. महाऊर्जा 
कार्यालयाच्या संदर्भांधीन क्रमांक-२ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या उपरोक्त क्रमांक 
१ च्या परिपत्रकास अनुसरुन अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (N.R.S.E) अंतर्गत एकूण रु.१४३.२६ 
कोटी एवढ्या मंजूर निधीतून कमाल ७० टक्केच्या मर्यादेत रु.२२.७५१२ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार, 
अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (९.३..8 अंतर्गत सोबतच्या परिशिष्ट क्र. “अ” ते “ड” मध्ये नमूद 
केलेल्या योजनांच्या / प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास 
अभिकरण,पुणे यांना रुपये २२,७५,१२,०००/-( रुपये बावीस कोटी पंच्याहत्तर लाख बारा हजार फक्त) 
इतके अनुदान वितरित करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व 
कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


३. सदर निधी महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे (Director General, 
Maharashtra Energy Development Agency, Pune) यांच्या नावे अदा करण्यात यावा. 


४. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता 
याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाळ लगतच्या महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत सादर 
करण्यात यावा. 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम केवळ अपारंपारिक ऊर्जा 
स्रोत कार्यक्रम (९... अंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल याची खातरजमा करण्यात यावी. सदर निधी खर्च करण्यापुर्वी संबधीत 
प्रकल्पांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात 
यावी. विहित कालावधीत निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता महाउर्जाकडे पडून राहिल्यास 
त्याची संबधीतांवर जबाबदारी निश्चित करावी. मान्य व अनुज्ञेय काळात खर्च करण्याची जबाबदारी 
महासंचालक, महाऊर्जा यांची राहील, याबाबतचा त्रेमासिक अहवाल न चुकता सादर करण्याची 
जबाबदारी लेखाविषयक बाबी हाताळणाऱ्या सहाय्यक संचालक (लेखा) म्हणून कार्यभार पहाणाऱ्या 
अधिकाऱ्यावर टाकण्यात यावी. 


६. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाने आवश्‍यक तेव्हा 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत. 


७. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६०, इतर,८००, 
इतर खर्च (००) (००)(०१) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२८१०००३४)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम (१.३.5.8 अंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
महाराष्ट्र ऊर्जाविकास अभिकरण यांना निधी वितरीत करतांना महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८ 
शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ च्या परिशिष्टातील 
तपासणी सूचीमधीळ अ.क्र.३ व ९ येथील अटींची व या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.9 मधील प्रत्येक 
अटीची पूर्तता होत आहे. 


९. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक 
१७/०४/२०१५ च्या परिशिष्टानुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ (भाग-पहिला) 
(उपविभाग-तीन) तसेच महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान केलेल्या 
वित्तीय अधिकारातील भाग पहिला, उप विभाग (तीन), अनुक्रमांक-४, परिच्छेद २७ (२), नुसार (अ), 
योजनेला किंवा प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देणे (वित्तीय मंजूरी धरुन) याबाबतचे अनावर्ती 
खर्चाच्या रु. ५ कोटी किंवा आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक रु. ५० लक्ष पर्यंत मंजूरी देण्याचे पूर्णपणे 
अधिकार, सदर प्रपत्राच्या रकाना (६) मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिनतेने, मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


qo. सदर झासन निर्णय शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, 
दि. ०२ एप्रिल, २०१८ मधील तरतूदीनुसार तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ च्या परिशिष्टानुसार वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, १९७८ (भाग-पहिला) (उपविभाग-तीन) तसेच महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका 
अंतर्गत परिच्छेदांखाली प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारातील भाग पहिला, उप विभाग (तीन), 
अनुक्रमांक-४, परिच्छेद २७ (२), नुसार (अ) नुसार विभागाला प्राप्त अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०११६३६१९१५१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2019.03.01 16:41:10 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमर्शियल काम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. 

१९१-ए- फेज, येरवडा, पुणे- ४११ ००६. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा),मुंबई- Yoo ००१ 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२,( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. अवर सचिव( रोख/प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई.३२ 

c 

र 


. अवर सचिव(ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. निवड नस्ती, ऊर्जा-७ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७, दिनांक ०१ मार्च, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 
राज्यातील शासकीय /निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर विद्युत संच आस्थापित करणे 
| महाऊर्जा सौर विद्युत | प्रकल्पाचे 
म विभागीय जिल्हा प्रकल्पाचे ठिकाण संयंत्राची क्षमता अंदाजीत किंमत 
' 'ार्यालयाचे नाव (कि.वॅ.) (रू.लाख) 
१. चंद्रपूर ।गडचिरोली | ग्रामीण रूग्णालय, भामरागड ता. भामरागड | १० |. tO 
२. ग्रामीण रूग्णालय, कौरची ता. कोरची १५ १३.५ 
३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भाकरोंडी ता. आरमोरी 4 4 
४. प्राथमिक आरोग्य केद्र, गोडलवाही ता. धानोरा षु षु 
षु. प्राथमिक आरोग्य केद्र, देऊळगाव ता. : : 
कुरखेडा , 
६. प्राथमिक आरोग्य केद्र, महागाव ता. अहेरी 4 4 
9. प्राथमिक आरोग्य केद्र, पोटेगाव ता. ‘ : 
गडचिरोली : : 
८. cine sina प्राथमिक आरोग्य केद्र, चवगाव, : , 
ता. ब्रम्हपुरी जि. चंद्रपूर 
९. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, माहुली, रि j 
ता. भद्रावती जि. चंद्रपूर ह | 
१०. प्राथमिक आरोग्य केद्र, वाढोणा, 
ता. नागभीड जि. चंद्रपूर : : 
११. प्राथमिक आरोग्य केद्र, तोहगाव, 
ता. गोंडपीपरी जि. चंद्रपूर : 
१२. प्राथमिक आरोग्य केद्र, चिंचोली, 
. हि fe) शिवा fe) 
ता. राजुरी जि. चंद्रपूर 
१३. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पाटण, 
ता. जिवती जि. चंद्रपूर pe | a | 
१४. पंचायत समिती, जिवती, 
ता. जिवती जि. चंद्रपूर ae] = | 
१५. तहसिल कार्यालय, जिवती, 
ता. जिवती जि. चंद्रपूर क| दिक 
१६. मुंबई मुंबई अप्परपोलीस आयुक्त शास्त्रपोळीस दल, 
मुंबई मुंबई पोलीस शुख्यालेय सायगाव गवई २० १८ 
a ; , मुंबई 
१७. मा.राज्यमंत्री यांचे निवासस्थान ए-३, मुंबई ०८ ८ 
१८. अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, अलिबाग ४० ३६ 
१९. जिल्हा कोषागार कार्यालय, अलिबाग २० १८ 
२०. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा २० १८ 
२१. | अकोला | बुलढाणा | सैनिकी मुलाचे शासकीय वस्तीगृह बुलढाणा १५ १३.५ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


ie महाऊर्जा सौर विद्युत्‌ | प्रकल्पाचे 
को विभागीय जिल्हा प्रकल्पाचे ठिकाण संयंत्राची क्षमता अंदाजीत किंमत 
* कार्यालयाचे नाव (कि.वॅ.) (रू.लाख) 
२२. हाजी U.S डोंगरे न.प.उर्दु शाळा क्र.२ बि हिल 
४] ४] 
मिर्जा नगर बुलढाणा 
२३. जि.प.मराठी उच्व प्राथमिक शाळा, भानखेड ; र, 
4 ही 
ता. चिखली जि. बुलढाणा 
२४. जिल्हा ग्रंथालय कार्यालय, बुलढाणा | 9 | ० = Fee. ~ 7 ० 
२५. वाशिम । महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वाशिम | तले. | | ao 
२६. ग्रामीण रूग्णालय, कामरगाव ता.कारंजा | 9 | ० | ao | ० 
२७. या जिल्हा शासकीय ग्रंथालय, अकोला, 
अकोला क १७ ० शि ० 
ता.जि. अकोला 
२८. दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, पातुर जि. 
ee २० १८ 
अकोला 
२९. ग्रामिण रुग्णालय कापडी रोड, १७ क 
क) (e) 
ता. जि. अकोला 
३०. ग्रामिण रूगणालय बाठिटाकळी, ता. १७ pe 
(e) ४] 
बार्डशिटाकळी जि. अकोला 
३१. प्राथमिक आरोग्य केद्र धाबा ता. बाऱिटाकळी 
१७ fo) क ठ 
जि. अकोला 
३२. ee | ee जि.प.केंद्रिय प्राथमिक शाळा, सातारा गाव ता. 
औरंगाबाद । औरंगाबाद व यातह 4 4 
औरंगाबाद जि. औरंगाबाद 
३३. पंचायत समिती कार्यालय, सोयगाव ता. 
औरंगाबाद & षु 
सोयगाव जि. औरंगाबाद 
३४. पंचायत समिती कार्यालय, गंगापूर ता. गंगापूर 
Es ठ शज fo) 
जि. औंरगाबाद 
३५. पंचायत सिमती कार्यळय, पैठण ता. पैठण जि. pe iat ० 
औरंगाबाद ४] 
औरंगाबाद 
३६. तहसिल कार्यालय, कन्नड, ता. कन्नड जि. १७ किभी 
औरंगाबाद Oo 
औरंगाबाद 
319. एस.आर.पी.एफ. कॅम्प देवळाई गाव, सातारा | 90 | 9 
३८. राज्यराखीव Wess बल, औरंगाबाद | 9 | ० शिळ ० 
३९. ee पंचायत समिती कार्यालय, घनसावंगी, 
जालना ला ककी Lae | ० क ० 
ता. ,जि. . 
४०. पंचायत समिती कार्यालय, बदनापूर, १७ दिना 
(e) ४] 
ता. बदनापूर, जि. जालना. 
४१. = पंचायत समिती कार्यालय, पुर्णा ता.पुर्णा जि. 
भणी = षु षु 
भणी 
४२. पंचायत समिती कार्यालय, पाथरी is ee] je te =| 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


महाऊर्जा सौर विद्युत्‌ | प्रकल्पाचे 
क विभागीय जिल्हा प्रकल्पाचे ठिकाण संयंत्राची क्षमता अंदाजीत किंमत 
* कार्यालयाचे नाव (कि.वॅ.) (रू.लाख) 
४३. तहसिल कार्यालय, मानवत ष्‌ ष्‌ 
४४. हिंगोळी | तहसिल कार्यालय, वसमत जि. हिंगोली a 71 | 9 | 
४५. उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, कळमनुरी री र 
जि.हिंगोली ; ग 
४६. तहसिल कार्यालय, कळमनुरीजि.हिंगोळी | a | १० | 
४७. जिल्हाधिकारी कार्यालय, निवासी 
अमरावती उपजिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत, २० १८ 
अमरावती 
४८. म.न.पा. आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, 
अगरावी २० १८ 
अमरावती 
४९. प्राथमिक आरोग्य केद्र, हातरू ता. चिखलदरा : : 
जि. अमरावती 
५०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, काटकुंभ ता. : र 
जिखलदारा जि. अमरावती 
५१. जिल्हाधिकारी कार्यालय, निवासी 
अमरावती । यवतमाळ | उपजिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत, २० १८ 
यवतमाळ 
42. प्राथमिक आरोग्य केद्र THT ता.जि. 
गवत. १८ १६.२ 
यवतमाळ 
43. प्राथमिक आरोग्य केद्र अकोला बाजार ता.जि. 
अमरावती १२ १०.८ 
अमरावती 
५४. लातूर बीड | तहसिल कार्यालय, तालुका आष्टीजि.बीड | १०0 | १० | 
Bu, नगर परिषद माजलगाव ता. माजलगांव जि. |e] Lo | ० 
४] 
बीड 
५६. पंचायत समिती वडवणी ता. वडवणी जि. बीड | 9 | ० | 9 | ० 
५. लातूर | पंचायत समिती कार्यालय, लातूर, जि. लातू, | १० | १० | 
पुट. पुणे सातारा । ग्रामपंचायत बुध, ता. खटाव, जि. सातारा ष्‌ ष्‌ 
ष९. —— ग्रापंचायत कार्यालय, चापडगाव ष्‌ 
अहमदनगर र त्या 4 
ता. शहोवगाव जि. अहमदनगर 
६०. —— ग्रापंचायत कार्यालय, उंबरे 
अहमदनगर gegen A 4 
ता. राहुरी जि. अहमदनगर 
६१. पुणे | जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे २० १८ 
६२. ग्रामपंचायत कार्यालय, बनवडी ता. कराड जि. | “हे. | शिक 
कः क| 
सातारा 
नी नगरपरिषद कार्यालय, चाकण जि.पुणे २० १८ 
६४. नगरपरिषद लोणावहा, जि. पुणे २० १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


ie महाऊर्जा सौर विद्युत्‌ | प्रकल्पाचे 
= । विभागीय जिल्हा प्रकल्पाचे ठिकाण संयंत्राची क्षमता अंदाजीत किंमत 
* कार्यालयाचे नाव (कि.वॅ.) (रू.लाख) 
षः नगरपरिषद आळंदी जि. पुणे २० १८ 
६६. नगरपरिषद राजगुरू जि.पुणे २० १८ 
६७. ग्रामपंचायत बनवडी, ता. कराड, जि. सातारा ८ ८ 
हट, ग्रामपंचायत कार्यालय, आरडे, ता. जावली, गी ग 
जि.सातारा र र 
६९. ग्रामपंचायत कार्यालय, पाथरी ता.बार्शी जि. ; ; 
सोलापूर भ - 
७०. ग्रामपंचायत घोळवेवाडी ता. बार्शी जि. ‘ र 
सोलापूर | ी 
७१. ग्रामपंचायत दहीफळ (जुने) ता. होवगाव जि. १७ ० क ७ 
अहमदनगर 
७२. पंचायत समिती पंढरपूर जि. सोलापूर | १० |. tO 
७३. ग्रामपंचायत इंदुरी, ता. मावळ जि.पुणे 4 4 
७४. ग्रामपंचायत जामगाव बु. ता. मोहोळ, जि. ती ’ 
सोलापूर र 
७५. ग्रुप ग्रामपंचायत खडकाळा, ता. मावळ जि.पुणे 4 4 
७६. ग्रुप ग्रामपंचायत टाकवे, ता. मावळ जि. पुणे ५ ५ 
७७. ग्रुप ग्रामपंचायत नानेकरवाडी ता. खेड जि. पुणे 4 4 
७८. ग्रुप ग्रामपंचायत देहुगाव ता. हवेली जि. पुणे 4 4 
७९. ग्रुप ग्रामपंचायत निर्गुडी ता. हवेली जि. पुणे 4 4 
८०. कोल्हापुर. (कोल्हापूर भारतीय प्रशासकौय सेवापुर्व प्रशिक्षण केंद्र २० 
ल ल कोल्हापुर १८ 
ल 
८१. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुलांचे निरिक्षण गृह 
कोल्हापुर र : 
८२. सौ. नलिनी शांतारामपंत वालावलकर मुलींचे 
कोल्हापुर १३ ११.७ 
निरिक्षणगृह कोल 
८३. रत्नागिरी बालसुधार गृह मुलांचे रत्नागिरी २० १८ 
८४. बालसुधार गृह मुलींचे रत्नागिरी १६ १४.४ 
८५. पंचायत समिती रत्नागिरी १५ १३.५ 
८६. सिंधुदुर्ग बालसुधारगृह मुलांचे सिंधु दुर्ग १९ १७.१ 
८७. नाशिक नाशिक तहसिल कार्यालय, पेठ | 9 | ० | ao | ० 
८८. पंचायत समिती, दिडोरी | 9 |. १0० | 
८९. धुळे पोलीस अधिक्षक, कार्यालय, धुळे २० १८ 
९०. सार्वजनिक बांधकाम भवन, धुळे २० १८ 
९१. महानगरपालिका, धुळे २० १८ 
९२. नंदुरबार पोलीस अधिक्षक कार्यालय, नंदुरबार २० १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


व महाऊर्जा सौर विद्युत्‌ | प्रकल्पाचे 
= विभागीय जिल्हा प्रकल्पाचे ठिकाण संयंत्राची क्षमता अंदाजीत किंमत 
* कार्यालयाचे नाव (कि.वॅ.) (रू.लाख) 
९३. जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार २० १८ 
९४. जळगाव तहसिल कार्यालय, भुसावळ li "वळ = | 9 | 
९५. तहसिल कार्यालय, रावेर 0. ळ| | 9 | 
९६. तहसिल कार्यालय, पाचोरा 1१० [| Ses | 

१०६९ १०१४.७ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७, दिनांक ०१ मार्च, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट-ब 
वित्तवर्ष २०१८-१९ मधील प्रस्तावित ब्रिकेट/पेलेट प्रकल्प व आर्थिक तरतुद 
ब्रिकेट/पेलेट/कांड 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव नो स 
A. ९ संयंत्राची डं 
संयंत्राची मुळ (अ' चे २०%) 
रक्‍कम रु.(ओ) 
मे. साई कृपा अँग्रो गट नं ३३६, ढवलगाव, श्रीगोंदा, 
ष्य २०००००० ९४००००० 
अहमदनगर 
मे. वालवेकर बायो एनर्जी गट नं. ४४० खंडोबाचीवाडी, ता. 
२ अगली २०००००० ४००००० 
पलूस जि. सांगली 
मे. मोरेश्वर बायो एनर्जी स.नं. १०५, घोन्सार, ता. रिसोड, जि. 
३ वाशिम १८८७७०२ ३७७५४० 
वाशिम 
मे. चितामनी अँग्रो इंडस्ट्रिज, गट नं. 93/ १ ड, दडगाव, ता. 
te} 9340000 २७०००० 
कारंजा लाड, जि. वाशिम 
५  ।मे. साक्षी बायो फ्युअल, गट नं. १८५, नागापूर, ता.व जि. बीड ११२५००० २२५००० 
मे. सत्यम इको एनर्जी, इ-८/२, अतिरिक्‍त एमआयडिसी, 
& १२५०००० २५०००० 
लातुर 
मे. छोगालाल इंडस्ट्रिज, प्लाट नं. एम-३७, एमआयडिसी-४ 
9 थ सेंटर, कुंभारी, अकोला १८६४४५० ३७२८९० 
ग्रो , कुंभारी, अकोला 
मे. भावना इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रिज, Geant इंडस्ट्रिअल 
८ je नं. एव नागपूर १८००००० ३६०००० 
एरिया, प्लॉट नं. एच-२६-१, जि. नागपूर 
र मे. आरोही बायोकोल्स, स.नं. ४४/४, प्लॉट नं-४, सावळी वा वा, 
(बु), ता. कारंजा, जि. वर्धा : र 
ka मे. सायली अँग्रो इंडस्ट्रिज, निंभोरा लाहे, ता. नांदगाव ता वते 
खंडेश्वर, जि. अमरावती न 
मे. महाले बायो फ्युअल, गट नं १२१ पातुर्डा फाटा, वरवट 
व्यि खंडेराव. a1. day, जि. बुलडाणा १६८७४०० ३३७४८० 
le , जि. बुलढाणा 
१२ । मे. दिलासा अँग्रो प्रोसेसर्स प्रा.लि., वळदगाव, औरंगाबाद १९८८३०० ३९७६६० 
१३ ।मे. पित्रुछाया अँग्रो, पालसखेड, चांदूर रेल्वे, अमरावती १६०४८०० ३२०९६० 
प मे. जी. एम. इको फ्रेडली ब्रिकेट, मालखेड रेल्वे, चांदुर शिन गी 
रेल्वे, अमरावती : } 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


मे. जाधव ब्रिकेटिंग इंडस्ट्रिज, एमआयडिसी, पुसद, 

त. तते १३६३९६४ २७२७९२ 
यवतमाळ 

१६ ।मे. शाश्वत अँग्रो इंडस्ट्रिज, एमआयडिसी, मु. वरवंटी, लातूर २३९६४५९ ४००००० 

१७ ।मे. हिरा बायोफ्युअल, सांडगेवाडी, पळूस, जि. सांगली १५५१७०० ३१०३४० 
मे. अँग्रो एनर्जी इंडस्ट्रिज, एमआयडिसी, हिंगणा रोड, 

१८ २०००००० ४००००० 
नागपूर 

१९ ।मे. ग्रीन बुस्टर बायो एनजी, दयाआंपूर, जि. अमरावती १५४५००० ३०९००० 

एकूण | ३,१०,०५,७२० ६१,२१,८५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७, दिनांक ०१ मार्च, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट-क 
ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम 
अ. योजनेचे नावं (मराठी) तरतूद 
क्र. (रु. लाखात) 
शिश ऊर्जा बचत कार्यक्रम (सविस्तर ऊर्जा परीक्षण) ९०.०० 
२ | प्राथमिक ऊर्जा परिक्षण योजना ३०.०० 
३ | राज्यस्तरीय ऊर्जा संवर्धन पारितोषिक योजना ३०.०० 
४ | Gol संवर्धन जनजागृती अभियान योजना ५०.०० 
५ jaro / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६००.०० 
इमारतींमध्ये ऊर्जा सवंर्धनास चालना देण्यासाठी ऊर्जा 
सवंर्धन तंत्रज्ञान पथदर्शी प्रकल्प राबविणे. 
& नगरपालिका, महानगरपालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण २५०.०० 
यांच्या क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांमध्ये ऊर्जा 
बचतीसाठी संयंत्रे आस्थापित करणे. 
एकूण १०५०.०० 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र. ४९ / ऊर्जा-७. 


परिशिष्ट-ड 


प्रसिध्दी कार्यक्रम -२०१८-१९ 
अंदाजपत्रकीय तरतूद - एन.आर.एस.ई. 


रू.लाख. 

अ.क्र | योजना निधीतरतूद |निधीउपलब्ध होरा  313171_13_13__||__| 

1 | ; टि.व्ही. चेनल ३५.०० शिळ oo | प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
प्राप्त 

२. Bet ४०.०० | .०० | प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
प्राप्त 

३. | बसस्टॉप eee ३५.०० शिळ oo | प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
प्राप्त 

४. बस बॅक पॅनल ४०.०० = oo | प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
प्राप्त 

एकूण - १५०.०० | 0,00 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


